डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता 
निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डोंविका-२०२२/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १० जानेवारी, २०२३. 


संदर्भ :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.४.२०२२. 

२) प्रधान सचिव, वित्त विभाग (व्यय) यांचे दि. ५.४.२०२२ चे पत्र. 

३) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र.डोंविका-२०२२/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ, 
दि.२५.५.२०२२. 

४) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र.डोंविका-२०२२/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ, 
दि.२६.८.२०२२. 

५) नियोजन विभाग झासन निर्णय क्र.डोंविका-२०२२/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ, 
दि.२५.१०.२०२२. 


शासन निर्णय :- 
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी 


% १९०,००,००,०००/- (रु.एकशऱे नव्वद कोटी) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये एकूण तरतूदीच्या १४ % निधी यापूर्वी संदर्भ क्र. ३ येथील 
दि.२५.५.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.४व५च्या 
शासन निर्णयान्वये एकूण तरतूदीच्या अनुक्रमे ७ % व १४ % निधी संबंधित जिल्हयांना वितरीत 
करण्यात आला आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी आणखी ७ % निधी म्हणजेच ₹ 
१३,३०,००,०००/- (रुपये तेरा कोटी तीस लाख फक्त) अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. या वितरणाचा तपशिल सोबतच्या परिशिष्ट- अ मध्ये दर्शविला 
आहे. 


डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत निधीचा विनियोग खालील अटी व शर्ती प्रमाणे करण्यात यावा :- 
(१) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत वितरीत करण्यात आळेला निधी संदर्भाधीन 


शासन निर्णयांमधील व शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांनूसार सर्व संबंधीत 
यंत्रणांना तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. 
(२) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत वितरीत केलेल्या निधीतून प्रथमत: मागील 


आर्थिक वर्षात सुरु झाळेली व आता अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्याकरिता म्हणजेच 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२२/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ 
स्पील ओव्हरकरिता प्राथम्याने निधी उपलब्ध करुन द्यावा. उर्वरित निधीच्या मर्यादेत नवीन 
कामे हाती घेण्यात यावीत. 
(३) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत होणा-या खर्चाचे नियंत्रण महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियम पुस्तिका खंड १ परि.१५५ मधील सूचनांनुसार करण्यांत यावा. तसेच एकत्रित खर्च 
ताळमेळ दरमहा महालेखापाल यांचे लेख्याशी घेण्यात यावा. दर तिमाही खर्चाचा मेळ 
महालेखापाल यांचे कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या नमुन्यातील नोंदवहीशी पडताळणी, 
तिमाही संपल्यापासून दोन महिन्याचे आंत घ्यावा आणि त्याबाबतचा एकत्रित अहवाल 
शासनास सादर करावा. 
(४ डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या खर्चाचे आर्थिक व भौतिक साध्य 
(कामनिहाय) शासनास दरमहा ५ तारखेपूर्वी सादर करावेत. तसेच पूर्ण झालेल्या कामांचा, 
काम पूर्णत्वाचा दाखला व काम हस्तांतरीत केल्याचा दाखला देखिल, शासनास सादर 
करावा. प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्रधान महालेखापाल मुंबई/नागपूर कार्यालयास 
त्वरित सादर करण्यात यावीत, व त्याची एक प्रत शासनास पाठवावी. 
(५) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाकरीता नियुक्‍त सर्व नियंत्रक अधिका-यांनी वित्त 
विभाग, शासन परिपत्रक दि. ०४.०४.२०२२ ची पूर्तता होत असल्याची खात्री केल्यानंतरच 
निधी खर्च करावा. तसेच सदर परिपत्रकातील सूचनांनूसार निधी कोणत्याही परिस्थितीत 
खर्च न होता अधिनस्त क्षेत्रिय अधिकारी/मंडळे/महामंडळे यांच्या बँक खात्यात, स्वीय 
प्रपंजी खात्यात अथवा शासकीय लेख्याबाहेर ठेवता येणार नाही. तसेच यापूर्वी निधी 
आहरित करुन बँक/स्वीय प्रपंजी खात्यात ठेवला असल्यास, असा खर्च न होणारा निधी 
शासन खाती जमा करण्यात यावा. 
(६) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपध्दती 
अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/टेंडर नियमावली व नियमांचे/प्रक्रिया अवलंबून/वित्तीय 
अधिकारांच्या ( Financial Power) मर्यादेत/?.//.). मॅन्युअलचे अधीन राहून/0./.७. च्या 
मार्गदर्शक तत्वानुसार/0॥५७ च्या निर्देशानुसार/प्रचलित शा.नि./ नियम/ परिपत्रक/ 
तरतुदीनुसार/बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची तसेच कोणत्याही 
परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/ अधिकाराचा भंग/अटी व शा्तींचा भंग होणार नाही 


याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्याची राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२२/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ 

२. सदरचा खर्च, "मागणी क्रमांक ओ-११, ४५५१ -डोंगराळ क्षेत्रावरील भांडवली खर्च ०१ 
पश्चिम घाट ०६० इतर डोंगरी क्षेत्रे (००) (09) डोंगराळ क्षेत्राकरिता विशेष कार्यक्रम (४५५१ ००११ 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) - ५३- मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन, तो मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२ मधील 
तरतूदीनुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


छ. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०११०१५४१५४६७१६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI 
DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C = IN, S = Maharashtra, O 


सोबत: परिशिष्ट-अ ग्य १49 ९ सदन ५ी?ले एकला कला 
(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


जिल्हाधिकारी, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/ 
सांगली/सातारा/कोल्हापूर/औरंगाबाद/बीड/हिंगोली/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/अमरावती/यवतमाळ 
/पालघर. 


प्रत, 

१) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

३) विशेष कार्य अधिकारी (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण, पुणे,नाशिक, 
औरंगाबाद, अमरावती विभाग, 

४) जिल्हा नियोजन अधिकारी, ERI जिल्हाधिकारी कार्यालय,ठाणे/रायगड/ रत्नागिरी/ 
सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगली/सातारा/कोल्हापूर/ 
औरंगाबाद/बीड/हिंगोळी/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/अमरावती/यवतमाळ/पालघर, 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/ रत्नागिरी/ सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/ 
जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगळी/सातारा/कोल्हापूर/औरंगाबाद/बीड/हिंगोली/नांदेड/ 
बुलढाणा/अकोला/अमरावती/ यवतमाळ/ पालघर, 

६) वित्त विभाग (व्यय-८/ अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

७) निवड नस्ती, (कार्यासन-१४८१-ओ). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२२/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ 


(शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक: डोविका-२०२२/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ, 
दि. १० जानेवारी, २०२३ चे सहपत्र) 


परिशिष्ट- "अ 
पूर्ण गटासाठी जिल्हयाचा 


[a7 
[कळक 
[मुखा | [७७७ | 
[7 ककलो | 
ee oe 
[ज्वर [७७ 
वडा ॥ [७७ 
| क्स | 
[1 कमक || 
[कक 
a amg |__| wweooo | 
ee चा 
a 
काळा 
णक 


पूर्णगट 


मक्याच्या 

ee 
[tere [eo 00 [= 
रोहा 1119601 
[ers 11909 
100000 क्‍िन्क्साला | 11 ळळर [| 
a 
1000 $8िकुख् || 
क्क || 


— 
कान तकममायी 
॥ 2 
oe 
oo 


४. पनवेल 


जावन म 
aaa 
a 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI 

DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C = IN, S = Maharashtra, O 
= GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
Date: 2023.01.10 15:45:50 +05'30' 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२२/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ 


पूर्णगट 


पूर्ण गटासाठी | उपगटासाठी | जिल्हयाचा 


ककल शक अळा आहत कि आहहे ल कळी क ही 
| क्‍र्‍र्‍र्‍ 

SE [1900900111 
SS 8मुक््ी 1000011 
1 00000ककेर ७७७ 
<A 1009001111 
Ss a cc ||380609111 
Ss A ७७७ 
es 8षजुक् 1109001111 
es 8ेली 1386900111 


सतार fama || 550111 १३०० 
creme 1१9०000071 
रवाणा 1109000017 
वाई 11७७ 


१२६००.०० 


PT 0.सातारा | HO. | -- | 
_ | २कोरेगाव) || १४००० | - | 
PTC TH. | 
_ << || १४०००० | - | 
es es प्रिागि ||. “| 
PT ee 
PE ST "6 | 
[| ee ee 
eg eee 
_ || ee | - 
ee हण || 6. | 
P| ७गगनबाडा | |_१४०००० | Tf 
PCT ९.भुदगड Teo | 
PT ,४०पन्हाळठा | HO. | -- | 
es a ee ee eee 
[_ 2h || १४०००० |__- | 
PTs |_१४०००० | -- | 
| |५४.आजरा 

La 


. 


५५. गडहिंग्लज 


औरंगाबाद ५६.सोयगांव शिका 


आक 
an 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI 

DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C = IN, S = Maharashtra, 0 
= GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
Date: 2023.01.10 15:46:21 +05'30' 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२२/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ 


पूर्णगट 


उपगटासाठी | जिल्हयाचा 


शक क कक अकळ आह क क ae 
काया य यया 9 
[0000111111 ७&पटेका 
caf | 
ee 
ets 
ee (अवलोबई 
[1011111 रवास्र 
ee 
Sr 
es १० 
SO ७1 
cc 
Sa || ४७७ 
a बागलाण [aco co 
ee 
६.नगिक || १४००. 
SC 13७09 
ee Oe | 
विना 
शय्या 
gt | 
17 वबल || 
काला 
विना 
२९.एदलाबाद 
अकोले 


धुळे 


काका a 
Po ore | | 


| |३०.अहमदनगर 
as 

eo, फ्ता प्न्च्च् 

विडा 

[| 0007 8ककल्कुवा 10 

000 लवू || 

टण re ” ल्क 

a आळा 

| free | | 9१४०००० | -- | 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI 

DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C = IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 

Date: 2023.01.10 15:46:42 +05'30" 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२२/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ 


पूर्ण गटासाठी | उपगटासाठी | जिल्हयाचा 


बुलढाणा |. २६खामगाव | | o0.00 ७०००० 
यवतमाळ | 88पुसद 6०000 
[| 0101111 8८त्मखेड | 
=e 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI 

CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C = IN, S = Maharashtra, O 
= GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
Date: 2023.01.10 15:47:01 +05'30' 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


